RNINo.MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


ANTIAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक -३३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ ते भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ नुसार 
प्राथमिक अधिसूचना . 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे भागपूर / एसआर -२४० / २०१८.- ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक 
भूसंपादन / मौजे भागपूर / एसआर -२४० / २०१८ आणि यात दुरुस्ती पत्रक दिनांक १ जुलै २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


B 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर , 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 

म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित 
करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार ” मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


“ 


( 
१ 
) 


वि ( एच ) १०१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ ते भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी -१ , अप्पर तापी प्रकल्प , हतनूर , जळगाव यांना ( अधिसूचना काढण्यापूर्वी अधिकाऱ्याचे नाव व पत्ता 
नमूद करावा ) पदनिर्देशित करीत आहेत . 


अनुसूची - एक ( खाजगी ) 


मौजे भागपूर , तालुका जळगाव येथील उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या जमिनींचा मूळ संपादन प्रस्ताव 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका जळगाव , मौजे भागपूर 


गट क्रमांक 


लागवडीयोग्य क्षेत्र 


पोट - खराब क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


आकार 


बुडीत क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


रु . पैसे 


हे . आर 


७ 


11 


० ३१ 


० २० 


O 


५१ 


० ६७ 


० ५१ 


८/१ 


... 


१ २० 


० ० ९ 


१ 


२ ९ 


२ ६३ 


१ २ ९ 


८ / २ - अ 


२ ०० 


O 


६० 


२ ६० 


८ ७५ 


२ ६० 


- 


८ / २ - ब 


२ ०० 


० 


00 


२ ०० 


८ ६ ९ 


२ ०० 


: 


९ 


६ ९ ३ 


१ ९ ४ 


८ ८७ 


५ ३१ 


८ ८७ 


१० 


२ ३७ 


४ ७७ 


७ १४ 


४ ०० 


७ १४ 


: 


११ 


५ ०३ 


१ ६८ 


६ ७१ 


४ ०० 


४ ४३ 


१६ 


६ ४१ 


१ १३ 


७ ५४ 


५ ३१ 


२ २७ 


१७ 


५ ६७ 


१ ५० 


७ १७ 


४ ६२ 


७ १७ 


१८ 


० ३५ 


२ ३६ 


२ ७१ 


० ६ ९ 


२ ७१ 


१ ९ / १ 


३ १ ९ 


१ १६ 


४ ३५ 


२ ७० 


४ ३५ 


: 


१ ९ / २ 


१ ५ ९ 


० ५३ 


२ १२ 


१ ३० 


२ १२ 


: 


२१ 


२ ०३ 


१ ६७ 


३ ७० 


७ २५ 


३ ०५ 


२२ 


२ ०५ 


o 


८४ 


२ ८ ९ 


७ ३७ 


१ ७८ 


२३ 


० ५१ 


१७ 


० ६८ 


O 


३७ 


० ६८ 


. 


२४ 


० ५ ९ 


० १ ९ 


० ७८ 


O 


४७ 


o 


७८ 


२५ 


० ३० 


o 


११ 


० ४१ 


० २५ 


. 


४१ 


: 


० ३० 


० ११ 


० ४१ 


० २५ 


४१ 


२६ 
२७ 


० ६६ 


० २८ 


० ९ ४ 


० ४७ 


. 


९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ ते भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


जमिनींचे वर्णन - चालू 


गट क्रमांक 


लागवडीयोग्य क्षेत्र 


पोट - खराब क्षेत्र 


एकूण 

क्षेत्र 


आकार 


बुडीत क्षेत्र 


१ 


४ 


५ 


६ 


२ 
हे . आर 


3 
हे . आर 


. 


हे . आर 


रु . पैसे 


हे . आर 


२८ 


२ ८५ 


० ८७ 


३ ७२ 


२ १ ९ 


३ ७२ 


: 


२ ९ 


० ८५ 


० ०६ 


० ९ १ 


२ ०० 


0 


९ १ 


: 


३० 


० ६३ 


० ०० 


०६३ 


२ ३७ 


O 


ابية 


. 


३१ 


१ २ ९ 


O 


०० 


१ २ ९ 


४ २५ 


१ २ ९ 


- 


३२ 


२ ०१ 


० ०५ 


२ ०६ 


४ 


६२ 


२ ०६ 


३३ 


० 


१० 


१ ६० 


१ ७० 


० ०८ 


१ ७० 


: 


३४ 


२ ८२ 


० 


00 


२ ८२ 


९ ४४ 


२ ८२ 


: 


३५/१ 


१ ११ 


१ १० 


२ २१ 


३ ८२ 


२ २१ 


३५/२ 


१ ११ 


१ ० ९ 


२ २० 


३ ८२ 


२ २० 


३५/३ 


1 


१ ३७ 


० ४८ 


१ ८५ 


४ ७३ 


१ ८५ 


३७ 


. 


२ २३ 


० ३६ 


२ ५ ९ 


११ 


०६ 


२ ५ ९ 


३८ 


11 


१ ६२ 


० ०० 


१ ६२ 


७ २५ 


१ 


६२ 


३ ९ 


३ ०२ 


१ ३४ 


४ ३६ 


१० 


६२ 


४ ३६ 


: 


४० 


१ १७ 


० ३८ 


१ ५५ 


३ ३१ 


O 


४१ 


. 


४१/२ 


1 


२ १० 


० 


00 


२ १० 


७ 


३५ 


O 


२५ 


५२ 


२ २५ 


O 


00 


२ २५ 


o 


०६ 


५३ 


२ ४६ 


० १३ 


२ ५ ९ 


१३ 


५० 


१ २३ 


.. 


५६ 


० ९ २ 


० ०८ 


१ 


00 


३ ३७ 


० ५८ 


: 


५७ 


१ ०२ 


० १६ 


१ १८ 


६ ८१ 


१ १८ 


: 


५८ 


४ ८१ 


०६ ९ 


१० 


५ ५० 


६२ 


२ ७ ९ 


.. 


५ ९ 


२ ८५ 


० ५ ९ 


३ ४४ 


८ ०६ 


३ ४४ 


O 


४७ 


0 


०० 


० ४७ 


१ ८७ 


0 


४७ 


६० 
६१ 


11 


O 


९ १ 


० १ ९ 


१ १० 


३ ५ ९ 


१ 


१० 


६२ 


१ ६ ९ 


O 


१४ 


१ ८३ 


५ ३१ 


१ ८३ 


६३ 


१ १८ 


o 


00 


१ १८ 


४ 


३१ 


१ १८ 


: 


६४ 


शासकीय वन जमिनी 


१ ७ ९ 


१ ७ ९ 


O 


०० 


१ ७ ९ 


६५ 


शासकीय वन जमिनी 


१ ३८ 


१ ३८ 


० 


०० 


१ ३८ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ तेभाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


जमिनींचे वर्णन - चालू 


गट क्रमांक 


लागवडीयोग्य क्षेत्र 


पोट - खराब क्षेत्र 


एकूण 

क्षेत्र 


आकार 


बुडीत क्षेत्र 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


हे . आर 


3 
हे . आर 


हे . आर 


रु . पैसे 


हे . आर 


६६ 


शासकीय वन जमिनी 


२ २१ 


२ २१ 


O 


०० 


२ २१ 


६७ 


० ५३ 


० ०० 


० ५३ 


३ ३१ 


० 


५३ 


. 


६८ 


१ २६ 


o 


०० 


१ २६ 


४ ६२ 


१ २६ 


... 


२ ० ९ 


O 


१० 


२ १ ९ 


१० ६२ 


२ १ ९ 


६ ९ 
७० 
७४ 


१ ०६ 


O 


00 


१ ०६ 


५ ७५ 


१ ०६ 


: 


० ४८ 


0 


00 


० ४८ 


१ ३१ 


0 


४८ 


.. 


७५ 


० ४३ 


00 


० ४३ 


१ ३१ 


० 


४३ 


७६ 


शासकीय वन जमिनी 


३ ५४ 


३ ५४ 


O 


00 


३ ५४ 


७ ९ 


० ७५ 


O 


०७ 


० ८२ 


४ ३१ 


० ८२ 


८१ 


१ ०५ 


00 


१ ०५ 


५ २५ 


१ ०५ 


८३ 


१ २२ 


० २१ 


१ ४३ 


६ ०६ 


१ ४३ 


८४/१ 


० 


८० 


० 


०४ 


० ८४ 


३ ५० 


o 


८४ 


: 


८४/२ 


० ८० 


O 


०४ 


० ८४ 


३ ५० 


० ८४ 


: 


८६ 


२ ५५ 


o 


०० 


२ ५५ 


१४ ३१ 


२ ५५ 


८८ 


२ ५५ 


O 


०१ 


२ ५६ 


९ १ ९ 


२ ५६ 


९ ० 


१ ६३ 


० ०३ 


१ ६६ 


५ ८१ 


१ ६६ 


९ ३ 


. 


० २६ 


० १३ 


० ३ ९ 


१ 


00 


o 


३ ९ 


९ ४ 


० ०६ 


o 04 


0 


११ 


O 


१ ९ 


११ 


१०० 


४ ३६ 


० ४२ 


४ ७८ 


११ ८७ 


४ ७८ 


. 


१०५ 


३ ०१ 


० ०१ 


३ ०२ 


११ १ ९ 


३ ०२ 


११० 


४ ३८ 


० ३७ 


४ ७५ 


१६ २५ 


४ ७५ 


११४ 


२ ७८ 


२४ 


३ ०२ 


११ १२ 


३ ०२ 


१२१ 


शासकीय वन जमिनी 


९ ७८ 


९ ७८ 


० 


00 


९ ७८ 


१२४ 


४ ९ ७ 


१ ०४ 


६ ०१ 


१५ ९ ४ 


६ ०१ 


१२६ 


शासकीय वन जमिनी 


३ ९ ३ 


३ ९ ३ 


O 


00 


३ ९ ३ 


१२८ 


शासकीय वन जमिनी 


३५ ९ ०० 


३५ ९ ०० 


० 


00 


२३८ ०२ 


१४६ 


. 


१ ४ ९ 


० २४ 


१ ७३ 


४ ६ ९ 


१ ७३ 


१६१ 


४ ७३ 


१ ५८ 


६ ३१ 


३ ३७ 


४ ७६ 


: 


१६२ 


९ ६६ 


२ ७ ९ 


१२ ४५ 


७ ९ ४ 


९ ४० 


: 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ ते भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


५ 


जमिनींचे वर्णन - चालू 


गट क्रमांक 


लागवडीयोग्य क्षेत्र 


पोट - खराब क्षेत्र 


एकूण 

क्षेत्र 


आकार 


बुडीत क्षेत्र 


१ 


२ 


४ 


५ 


४ 
. 


3 
हे . आर 


६ 
हे . आर 


आर 


हे . आर 


रु . पैसे 


१६८ 


२ ०४ 


५६३ 


७ ६७ 


३ ३१ 


७ ६७ 


: 


१७२ 


२ ४२ 


० ४५ 


२ ८७ 


७ २५ 


२ ८७ 


: 


१७६ 


O 


४२ 


० २५ 


० ६७ 


१ ७८ 


0 


६७ 


. 


एकूण बुडीत क्षेत्रफळ .. 


४२३ ५२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : भागपूर उपसा सिंचन योजना , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव धरण रेषेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता / वितरिकासाठी संपादन . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे भागपूर , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव येथील उपसा सिंचन योजना . 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक 


अनुसूची - चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ६ ( २ ) च्या 
परंतुकान्वये ज्या सिंचन प्रकल्पांना पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवाल त्या त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये , आवश्यक असेल , 
अशा प्रकल्पासाठी या अधिनियमान्वये विहित सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाच्या तरतुदी लागू होणार नाहीत . 


भागपूर उपसा सिंचन योजना धरण रेषेच्या बुडीत क्षेत्राकरिता संपादन या प्रकल्पास पर्यावरण व वन मंत्रालय , भारत सरकार , नवी दिल्ली 
यांचेकडील पत्र , दिनांक ३ ऑक्टोबर २००२ अन्वये पर्यावरणविषयक परवानगी प्राप्त आहे . त्यामुळे सदर प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
अहवाल करण्याची आवश्यकता नाही . 


टीप .-- प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन विभाग , जळगाव कार्यालय व विशेष 

भूसंपादन अधिकारी ( १ ) , अप्पर तापी प्रकल्प ( हतनूर ) , जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव तथा 

समुचित प्रशासन . 


जळगाव , २ जुलै २०२१ . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ ते भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
लघु पाटबंधारे , नाशिक यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


कलम १ ९ अन्वये . 


अनुसूची - एक 


अधिसूचना 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा नाशिक 


जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , मौजे नाशिक 


प्रकरण क्रमांक ४/२०२० 


सर्व्हे नंबर / 


अंदाजित क्षेत्र 


गट नंबर 


१ 


२ 


हे . आर / चौ . मी . 


क्रमांक भूसं / कक्ष -१० / ३ / कावि -६१८ / २०२१.– ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक ११ ची अधिसूचना लागू नाही . प्रकरणास 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११ ९ १ / ३५ / सीआर -८८ / युडी - ९ , दिनांक २८ 
जून १ ९९ ३ रोजी अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 


१६३/१/१ 


६०००.०० 


एकूण . 


६०००.०० 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : ३० मीटर डी . पी . रोडसाठी . 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : ३० मीटर डी . पी . रोडसाठी . 


आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


समाजाला होणारे लाभ : सार्वजनिक प्रयोजनासाठी पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध होईल . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : लागू नाही . 


आणि ज्याअर्थी , नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , ( कोणताही असल्यास ) 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम १२६ च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : लागू नाही . 


टीप.- उक्त जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु 
पाटबंधारे , नाशिक यांच्या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ येईल . 


सूरज मांढरे , 


जिल्हाधिकारी , नाशिक . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
' पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


नाशिक , १३ ऑगस्ट २०२१ . 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ ते भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


७ 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


अनुसूची 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 


ओझरखेड प्रकल्प 


ओझरखेड कालवा , उपविभाग क्रमांक २ , 


पिंपळगाव ( ब ) 


संतकृपा ठिबक उपसा सिंचन संस्था 
जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी , मौजे लखमापूर 


अधिसूचना - ३ 


अ . क्र . 


गट 


गटाचे एकूण 


मंजूर 


क्रमांक 


क्षेत्र 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


( पहा - कायद्याचे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० ) 


हे . आर 


( पहा - नियम ३.०० ) 


१ 


४४/१ 


५ २४ 


१ २० 


२ 


४४/१ 


५ २४ 


१ २० 


३ 


५३/२ 


१ ३ ९ 


१ ८० 


४ 


४२/१ 


11 


६ १ ९ 


२ ०० 


५ 


४२/१ 


६ १ ९ 


२ ०० 


क्रमांक पापावि / सिंचन / २०३० / सन २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सिंचन 
पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ , कलम ५.०० , 
६.०० , ७.०० व नियम ३.०० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 
सहकारी पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र 
निश्चिती करण्यासाठी मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांचे 
अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती जमीनधारक आणि किंवा कब्जेदार 
यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , लखमापूर , तालुका दिंडोरी , 
जिल्हा नाशिक , तहसील कार्यालय , दिंडोरी , पालखेड पाटबंधारे विभाग , 
नाशिक सिंचन शाखा , ओझरखेड धरण , तालुका दिंडोरी , ओझरखेड 
कालवा उपविभाग , पिंपळगाव ( ब ) , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक व 
विभागीय कार्यालयाचे सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत 
आहे . 


६ 


४२/१ 


६ १ ९ 


२ 


०० 


७ 


४२/१ 


६ १ ९ 


२ ०० 


८ 


७०/३ 


३ १० 


२ 


00 


९ 


५४ 


२ ०७ 


" . 


00 


२ 


१० 


५४ 


२ ०७ 


२ ०० 


: 


११ 


४५ 


५ ३५ 


२ 


00 


मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , पालखेड पाटबंधारे 
विभाग , नाशिक असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे 
कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस 


१२ 


३ ९ / २ 


३ ४६ 


२ ०० 


१३ 


३२ 


५ ९ ८ 


२ ०० 


पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 


संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 


कार्यकारी अभियंता , 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक , 


या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 
यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०२१ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ ते भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 


ओझरखेड कालवा उपविभाग , क्रमांक २ , पिंपळगाव ( ब ) 
संतकृपा ठिबक उपसा सिंचन संस्था , मौजे लखमापूर , तालुका दिंडोरी , जिल्हा नाशिक 


सभासद यादी 


अ . क्र . 


मागणीधारकाचे नाव 


गट 


गटाचे एकूण 


अर्जदाराचा 


मंजूर मागणी क्षेत्र ( हे . आर ) 


मंजूर 
पाणी कोटा 


नंबर 


हिस्सा 


खरीप 


रब्बी 


एकूण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


हे . आर 


हे . आर 


( घन मीटर ) 


१ 


श्री . संदीप कारभारी मोगल 


४४/१ 


५ २४ 


०६ ९ 


० ६० 


० ६० 


१ २० 


१८२१ 


चेअरमन / अध्यक्ष / मुख्य प्रवर्तक . 


२ 


श्री . गोविंद कारभारी मोगल 


४४/१ 


५ २४ 


० ६ ९ 


० ६० 


० ६० 


१ २० 


१८२१ 


३ 


श्री . रावसाहेब उत्तम मोगल 


५३/२ 


१ ३ ९ 


० ९९ 


O 


O 


१ ८० 


२७३२ 


४ 


श्री . निवृत्ती तुकाराम मोगल 


४२/१ 


६ १ ९ 


१ ५४ 


१ ०० 


१ 


00 


२ ०० 


३०३५ 


५ 


श्री . खंडेराव तुकाराम मोगल 


४२/१ 


६ १ ९ 


१ ५४ 


१ ०० 


१ 


00 


२ ०० 


३०३५ 


६ 


श्री . यादव तुकाराम मोगल 


४२/१ 


६ १ ९ 


१ ५४ 


१ ०० 


१ 


00 


२ ०० 


३०३५ 


७ 


श्री . दिलीप सुदाम मोगल 


४२/१ 


६ १ ९ 


१ ५४ 


१ ०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


८ 


श्री . रमेश सखाराम बोडके 


७०/३ 


३ १० 


३ १० 


१ ०० 


१ 


०० 


२ ०० 


३०३५ 


९ 


श्री . नामदेव सखाराम बोडके 


५४ 


२ ०७ 


१ ०३ 


०० 


०० 


२ ०० 


३०३५ 


१० 


श्री . बबन सखाराम बोडके 


५४ 


२ ०७ 


१ ०४ 


१ ०० 


१ 


०० 


२ ०० 


३०३५ 


११ 


श्री . पुंजा किसन मोगल 


४५ 


५ ३५ 


३ ३५ 


१ ०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


१२ 


श्री . विमल रामकृष्ण मोगल 


३ ९ / २ 


३ ४६ 


१ ६० 


१ ०० 


१ 


00 


२ ०० 


३०३५ 


१३ 


श्री . दिगंबर दशरथ मोगल 


३२ 


५ ९ ८ 


१ ८१ 


१ 


०० 


१ 


00 


२ ०० 


३०३५ 


एकूण .. 


५८ ६६ 


२० ४६ 


१२ १० 


१२ १० 


२४ २० 


३६७२७ 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 

कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ ते भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


९ 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 


अनुसूची 


ओझरखेड कालवा , उपविभाग क्रमांक २ , 


ओझरखेड प्रकल्प 


पिंपळगाव ( ब ) 


श्री गुरुदेव दत्त ठिबक उपसा सिंचन संस्था 
जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी , मौजे वरखेडा / परमोरी 


अधिसूचना - ३ 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 


अ . क्र . 


गट 


गटाचे एकूण 


मंजूर 


क्रमांक 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


( पहा - कायद्याचे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० ) 


१ 


२ 


२ 


३ 


४ 


( पहा - नियम ३.०० ) 


हे . आर 


क्रमांक पापावि / सिंचन / २०३१ / सन २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सिंचन 


१ 


२२४ 


१ १६ 


२ 


00 


२ 


२७२ 


१ ०६ 


१ ६० 


३ 


५७५ 


२ २८ 


१ ०० 


पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ , कलम ५.०० , 
६.०० , ७.०० व नियम ३.०० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 
सहकारी पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र 
निश्चिती करण्यासाठी मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या 


४ 


५७५ 


२ २८ 


१ 


00 


५ 


५५ ९ / ३ 


२ २१ 


२ 


00 


अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती जमीनधारक आणि किंवा कब्जेदार 


६ 


५७३ 


४ ९ ८ 


१ ४० 


: 


यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , परमोरी , 


तालुका दिंडोरी , 


७ 


५७३ 


४ ९ ८ 


१ ०० 


८ C 


२२८ 


२ ४० 


१ २० 


: 


जिल्हा नाशिक , तहसील कार्यालय , दिंडोरी , पालखेड पाटबंधारे विभाग , 
नाशिक सिंचन शाखा , ओझरखेड धरण , तालुका दिंडोरी , ओझरखेड 
कालवा उपविभाग , पिंपळगाव ( ब ) , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक व 
विभागीय कार्यालयाचे सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत 
आहे . 


९ 


५३४ 


० ७० 


O 


७० 


१० 


५५० 


२ ४१ 


१ ६० 


११ 


२३०/१ 


१ ५८ 


२ 


00 


१२ 


२३३ 


० ८१ 


१ ६० 


मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , पालखेड पाटबंधारे 
विभाग , नाशिक असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे 
कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस 


१३ 


१६३ 


७ ५६ 


२ 


00 


पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 


१४ 


५२७ / इ 


४ ९ ४ 


१ ६० 


याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर 


संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 

कार्यकारी अभियंता , 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०२१ . 


यांचेकडे अपील करता येईल . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ तेभाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 


ओझरखेड कालवा उपविभाग , क्रमांक २ , पिंपळगाव ( ब ) 
श्री गुरुदेव दत्त ठिबक उपसा सिंचन संस्था , मौजे वरखेडा / परमोरी , तालुका दिंडोरी , जिल्हा नाशिक 


सभासद यादी 


अ . क्र . 


मागणीधारकाचे नाव 


गावाचे 


गट 


गटाचे 


अर्जदाराचा 


मंजूर मागणी क्षेत्र ( हे . आर ) 


मंजूर 


नाव 


नंबर 


हिस्सा 


खरीप 


रब्बी 


एकूण 


एकूण 
क्षेत्र 


पाणी 
कोटा 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


ur 


६ 


७ 


८ 


९ 


हे . आर 


हे . आर 


१० 
( घन मीटर ) 


१ 


परमोरी 


२२४ 


१ १६ 


१ १६ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


श्री . उत्तम परशराम पडोळ , 
चेअरमन / अध्यक्ष / मुख्यप्रवर्तक . 


२ श्री . रमेश दौलत निफाडे 


परमोरी 


२७२ 


१ ०६ 


० ८५ 


० 


८० 


. 


८० 


१ ६० 


२४२८ 


३ श्री . सचिन खंडेराव थोरमिसे 


वरखेडा 


५७५ 


२ २८ 


० ५७ 


० ५० 


० ५० 


१ 


00 


१५१८ 


४ 


वरखेडा 


५७५ 


२ २८ 


० ५७ 


० ५० 


० ५० 


१ 


00 


१५१८ 


श्री . गिरीश बाळासाहेब 
थोरमिसे व ई १ . 


५ 


श्रीमती छाया पंढरीनाथ भुसाळ 


वरखेडा 


५५ ९ / ३ 


२ २१ 


१ २२ 


१ 


०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


५७३ 


४ ९ ८ 


० ७४ 


० ७० 


० 


७० 


१ ४० 


२१२५ 


६ सोहम संभाजी थोरमिसे व ई 

३ 

वरखेडा 
( संभाजी शिवाजी थोरमिसे मयत ) . 


७ 


वरखेडा 


५७३ 


४ ९ ८ 


० ५० 


० ५० 


० ५० 


१ 


०० 


१५१८ 


श्री . समाधान रंगनाथ 
थोरमिसे व ई १ . 


८ 


श्रीमती सारीका विजय ठाकरे 


परमोरी 


२२८ 


२ ४० 


० ६० 


० 


६० 


० ६० 


१ २० 


१८२१ 


९ श्री . सोमनाथ बाजीराव भुसाळ वरखेडा 


५३४ 


O 


७० 


O 


७० 


० ३५ 


० ३५ 


० ७० 


१०६२ 


१० 


श्री . बबन केशव भुसाळ 


वरखेडा 


५५० 


२ ४१ 


O 


८० 


८० 


0 


८० 


१ ६० 


२४२८ 


११ 


परमोरी 


२३०/१ 


१ ५८ 


१ ५८ 


१ 


०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


श्रीमती पुष्पा अरुण ठाकरे 
( दगु आबा दिघे ) . 


२३३ 


O 


८१ 


० ८१ 


० 


८० 


O 


८० 


१ ६० 


२४२८ 


१२ विमलबाई सुकदेव महाले परमोरी 

श्रीमती अनुसयाबाई बबन तडाखे परमोरी 


१३ 


१६३ 


७ ५६ 


१ ४१ 


१ 


०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


१४ 


श्रीमती शैला छगनराव ऊफाडे 


वरखेडा 


५२७ / इ 


४ ९ ४ 


O 


८२ 


o 


८० 


0 


८० 


१ ६० 


२४२८ 


एकूण .. ३ ९ ३५ 


१२ ३३ 


१० ३५ 


१० ३५ 


२० ७० 


३१४१६ 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 

कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ तेभाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


११ 


अनुसूची - चालू 


अ.क्र . 


गट 


गटाचे एकूण 


मंजूर 
क्षेत्र 


क्रमांक 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


५ 


१३७ 


१८ ९ 


१ ९ ० 


६ 


१४० 


२ ४७ 


१ 


०० 


: : 


२८८/१ 


२ ०० 


१ 


00 


८ 


१२६/१२ 


१ ८१ 


१ २० 


९ 


२६८ - अ 


१ ०२ 


१ 


०० 


१० 


६२ 


२ ८ ९ 


० 


६० 


११ 


१४२ 


२ ०६ 


१ 


०० 


१२ 


२३७ 


२ ८२ 


१ ५० 


१३ 


१६३ 


२ ५२ 


१ ३६ 


१४ 


१८५ - अ / 


२ १२ 


२ ०० 


१८५ - ब 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 
ओझरखेड कालवा , उपविभाग क्रमांक २ , 

पिंपळगाव ( ब ) 

अधिसूचना - ३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 
( पहा - कायद्याचे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० ) 

( पहा - नियम ३.०० ) 
क्रमांक पापावि / सिंचन / २०८३ / सन २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सिंचन 
पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ , कलम ५.०० , 
६.०० , ७.०० व नियम ३.०० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 
सहकारी पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र 
निश्चिती करण्यासाठी मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या 
अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती जमीनधारक आणि किंवा कब्जेदार 
यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , परमोरी , तालुका दिंडोरी , 
जिल्हा नाशिक , तहसील कार्यालय , दिंडोरी , पालखेड पाटबंधारे विभाग , 
नाशिक सिंचन शाखा , ओझरखेड धरण , तालुका दिंडोरी , ओझरखेड 
कालवा उपविभाग , पिंपळगाव ( ब ) , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक व 
विभागीय कार्यालयाचे सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत 
आहे . 

मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , पालखेड पाटबंधारे 
विभाग , नाशिक असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे 
कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस 
पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर 
संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल 

या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 
यांचेकडे अपील करता येईल . 

अनुसूची 

ओझरखेड प्रकल्प 
माऊली ठिबक उपसा सिंचन संस्था 
जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी , मौजे परमोरी 


१५ 


१ ३१ 


२ ०० 


१८५ - अ 
१८५ - ब 


१६ 


२२१ 


१ ९ २ 


२ 


00 


१७ 


१४१ 


३ ९ ० 


१ २० 


१८ 


१५६ - अ 


१ २१ 


१ ४० 


१ ९ 


२८७ 


१ 


00 


१ 


०० 


२० 


१४६ 


१ ३२ 


१ 


०० 


२१ 


२७४ 


३ ६६ 


२ 


00 


२२ 


१४७ 


१ 


00 


० ६० 


२३ 


१५१ 


२ ७३ 


२ ०० 


२४ 


१३० 


२ ०० 


२ 


00 


२५ 


१५२ 


१ १४ 


२ ०० 


२६ 


२१७ 


१ ५२ 


० ६८ 


२७ 


१२८ 


३ २० 


२ 


00 


२८ 


१२४ 


२ ५७ 


५० 


२ ९ 


१४२ 


२ ०० 


१ २० 


३० 


१२ ९ - अ 


१ १३ 


o 


४० 


अ . क्र . 


गट 


गटाचे एकूण 


३१ 


१२८ 


१ ० ९ 


१ 


00 


मजूर 
क्षेत्र 


क्रमांक 


क्षेत्र 


३२ 


५ ९ ७ / २ 


१ ६६ 


१ 


00 


१ 


२ 


३ 


४ 
हे . आर 


एकूण .. ६३ ९९ 


४२ ५४ 


. 


१ 


१४२ 


१ ९९ 


१ २० 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 

कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


२ 


८३ / ९ ० 


१ १७ 


१ २० 


३ 


१६३/२८५ 


१ २८ 


१ ०० 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०२१ . 


४ 


२ ९९ - अ 


३ ५ ९ 


१ ६० 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ तेभाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 

पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 

ओझरखेड कालवा उपविभाग , क्रमांक २ , पिंपळगाव ( ब ) 
माऊली ठिबक उपसा सिंचन संस्था , मौजे परमोरी , तालुका दिंडोरी , जिल्हा नाशिक 

सभासद यादी 
मागणीधारकाचे नाव गावाचे 

गटाचे मंजूर मागणी क्षेत्र ( हे . आर ) 


अ . क्र . 


गट 


मंजूर 


नाव 


नंबर 


एकूण क्षेत्र 


खरीप 


रब्बी 


पाणी कोटा 


एकूण 

८ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


४ 
. 


आर 


हे . आर 


हे . आर 


९ 
( घन मीटर ) 


हे . आर 


१ ९९ 


० ६० 


० ६० 


१ २० 


१८२१ 


मुख्य प्रवर्तक . 


१ १७ 


O 


६० 


० ६० 


१ २० 


१८२१ 


१ २८ 


O 


५० 


० ५० 


१ 


०० 


१५१८ 


३ ५ ९ 


० 


८० 


O 


८० 


१ ६० 


२४२८ 


१ ८ ९ 


. 


९ ५ 


० ९ ५ 


१ ९ ० 


२८८४ 


२ ४७ 


o 


५० 


० ५० 


१ 


०० 


१५१८ 


२ ०० 


O 


५० 


० ५० 


१ 


०० 


१५१८ 


१ ८१ 


O 


६० 


० ६० 


१ २० 


१८२१ 


९ 


१ ०२ 


o 


५० 


० ५० 


१ 


०० 


१५१८ 


२ ८ ९ 


० ३० 


० ३० 


० ६० 


९ ११ 


२०६ 


० ५० 


० ५० 


१ 


०० 


१५१८ 


२ ८२ 


० ७५ 


० ७५ 


१ ५० 


२२७६ 


१३ 


२ ५२ 


O 


६८ 


० ६८ 


१ ३६ 


२०६४ 


२ १२ 


१ ०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 
३०३५ 


१५ 


१ ३१ 


१ ०० 


१ ०० 


२ ०० 


१ ९ २ 


१ 


०० 


१ 


०० 


२ ०० 


३०३५ 


श्री . जगन्नाथ त्रंबक दिघे 

परमोरी 

१४२ 
. 
२ श्री . निवृत्ती सहादू दिघे परमोरी ८३ / ९ ० 
३ 

श्री . रावजी नारायण दिघे परमोरी १६३/२८५ 
४ श्री . संजय यशवंत दिघे 

परमोरी 

२ ९९ - अ 
५ श्री . हिरामण पर्वत काळोगे परमोरी 

१३७ 
६ सौ . लंकाबाई हिरामण काळोगे परमोरी 

१४० 
७ सौ . सुमनबाई दत्तात्रय दिघे परमोरी २८८/१ 
८ श्री . सुधाकर संपत दिघे 

परमोरी 

१२६/१२ 
सौ . शांताबाई शंकर पेनमहाले परमोरी 

२६८ - अ 
१० श्री . सुनिल दौलत दिघे 

परमोरी 

६२ 
११ श्री . संपत त्रंबक दिघे 

परमोरी 

१४२ 
१२ श्री . रामकृष्ण बापूराव काळोगे परमोरी 

२३७ 
श्री . भास्कर रामजी निखाडे परमोरी १६३ 
१४ श्री . सुभास रामजी निखाडे परमोरी १८५ - अ / १८५ - ब 
श्री . वसंत रामजी निखाडे परमोरी 

१८५ - अ / १८५ - ब 
१६ श्री . शिवाजी रघुनाथ गवळी परमोरी २२१ 
१७ श्री . बाबुराव वामन शिवले परमोरी 

१४१ 
१८ श्री . दिनकर काशिनाथ जाधव 

परमोरी 

१५६ - अ 
१ ९ श्री . शांताराम भिकाजी दिघे परमोरी 

२८७ 
२० श्री . सुनिल निवृत्ती काळोगे परमोरी 

१४६ 
२१ श्री . पद्माकर दौलतराव पाटील परमोरी २७४ 
२२ श्री . परसराम नथू काळोगे परमोरी 

१४७ 
२३ श्री . बबन विठ्ठल काळोगे परमोरी 

१५१ 
२४ सौ . वत्सला पोपट पागे 

परमोरी 

१३० 
( भीमा खंडू भगरे ) 
२५ 

श्री . संतोष लक्ष्मण रामचंद्र जगताप परमोरी १५२ 

सौ . कांताबाई सुखदेव दाणे परमोरी २१७ 
२७ श्री . सुभाष कारभारी निखाडे 
२८ श्री . भगवान खंडेराव दिघे परमोरी 

१२४ 
२ ९ श्री . सागर जगन्नाथ दिघे परमोरी 

१४२ 
३० सौ . व्दारकाबाई सयाजी शिवले 

परमोरी 

१२ ९ - अ 
३१ श्री . फकीर संपत निखाडे 

ओझरखेड १२८ 
३२ श्री . मधुकर संपत दिघे 

परमोरी ५ ९ ७ / २ 

एकूण .. 


३ ९ ० 


o 


६० 


० ६० 


१ २० 


१८२१ 


१ २१ 


० ७० 


० ७० 


१ ४० 


२१२५ 


१ ०० 


० ५० 


० ५० 


१ 


०० 


१५१८ 


१ ३२ 


० ५० 


० ५० 


१ 


०० 


१५१८ 


३६६ 


१ ०० 


१ 


०० 


२ ०० 


३०३५ 


१ ०० 


० ३० 


० ३० 


० ६० 


९ ११ 


२ ७३ 


१ ०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 
३०३५ 


२०० 


१ ०० 


१ ०० 


२ ०० 


१ १४ 


१ ०० 


१ 


०० 


२ ०० 


३०३५ 


२६ 


१ ५२ 


० ३४ 


० ३४ 


० ६८ 


१०३२ 


ओझरखेड १२८ 


१ ०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


३ २० 
२ ५७ 


० ७५ 


० ७५ 


१ ५० 


२२७६ 


२ ०० 


० ६० 


० ६० 


१ २० 


१८२१ 


१ १३ 


O 


२० 


. 


२० 


0 


४० 


६०७ 


१ ० ९ 


० 


५० 


० ५० 


१ 


०० 


० ५० 


० ५० 


१ 


०० 


१६६ 
६३ ९९ 


१५१८ 

१५१८ 
६४५६१ 


२१ २७ 


२१ २७ 


४२ ५४ 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 

कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ तेभाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 


अनुसूची - चालू 


अ.क्र . 


गट 


गटाचे एकूण 


मंजूर 
क्षेत्र 


क्रमांक 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 
हे . आर 


५ 


१२१ 


३ ४२ 


२ ०० 


६ 


१०२ 


७ ०८ 


२ 


00 


७ 


७३ 


७ ४६ 


२ ०० 


८ C 


१०५ 


२ ३ ९ 


२ ०० 


९ 


१०५ 


२ ३ ९ 


२ 


०० 


१० 


४५१/२ 


१ ८७ 


२ ०० 


११ 


९ ३ 


१ ९ ७५ 


२ 


00 


१२ 


८ ० ९ 


२ ०० 


१ ९९ / १ 
४०६/१ 


१३ 


८ १७ 


२ ०० 


: 


१४ 


११ ९ / ३ 


१ ४५ 


१ ४० 


१५ 


११ ९ / ३ 


१ ४५ 


१ ४० 


१६ 


७१ 


५ २ ९ 


२ 


०० 


ओझरखेड कालवा , उपविभाग क्रमांक २ , 

पिंपळगाव ( ब ) 

अधिसूचना - ३ 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 
( पहा - कायद्याचे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० ) 

( पहा - नियम ३.०० ) 
क्रमांक पापावि / सिंचन / २०८४ / सन २०२१.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सिंचन 
पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ , कलम ५.०० , 
६.०० , ७.०० व नियम ३.०० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 
सहकारी पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र 
निश्चिती करण्यासाठी मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांच्या 
अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती जमीनधारक आणि किंवा कब्जेदार 
यांच्या नावांच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , लखमापूर , तालुका दिंडोरी , 
जिल्हा नाशिक , तहसील कार्यालय , दिंडोरी , पालखेड पाटबंधारे विभाग , 
नाशिक सिंचन शाखा , ओझरखेड धरण , तालुका दिंडोरी , ओझरखेड 
कालवा उपविभाग , पिंपळगाव ( ब ) , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक व 
विभागीय कार्यालयाचे सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत 
आहे . 

मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , पालखेड पाटबंधारे 
विभाग , नाशिक असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे 
कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस 
पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
याखाली येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटादारांवर पाणीवापर 
संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 

या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 
यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 

अनुसूची 

ओझरखेड प्रकल्प 
श्री हरी ठिबक उपसा सिंचन संस्था 
जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी , मौजे लखमापूर 
अ . क्र . गट 

मंजूर 
क्रमांक 

क्षेत्र 

क्षेत्र 


१७ 


१ ९ ७५ 


२ ०० 


१८ 


१ ९ ८ 


२ ०० 


९ ३ 
१८५ / २ - अ 
४५१/२ 
१०६/२ 


१ ९ 


१ ८७ 


१ 


०० 


२० 


३ २६ 


२ ०० 


२१ 


११४/४ 


१ ३६ 


२ ०० 


२२ 


१ ९ 


... 


४ ७४ 


१ ८० 


२३ 


१३३ - अ 


" . 


४ ०१ 


२ ०० 


२४ 


१४६ 


१५ ३४ 


२ ०० 


२५ 


४३८/१ 


१ ९९ 


२ ०० 


२६ 


७३ 


७ ४६ 


२ 


00 


२७ 


४० ९ / १ / २ 


१ ५ 


२ 


00 


२८ 


१४६ 


.. 
.. 
.. 


१५ ३४ 


२ ०० 


२ ९ 


१४६ 


१५ ३४ 


२ 


00 


३० 


६१ 


१ ७४ 


२ ०० 


: : 


३१ 


१५६ , १७० 


१ ८ ९ 


२ ०० 


३२ 


८६ 


३ ८५ 


२ 


00 


गटाचे एकूण 


३३ 


१६० 


३ ९ ८ 


२ 


00 


३४ 


५८ 


१ १२ 


२ 


00 


१ 


२ 


३ 


४ 


हे . आर 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 

कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


१ 


७२ 


४ ०७ 


२ ०० 


२ 


१३१ 


१ ५६ 


२ ०० 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०२१ . 


३ 


१ ९ ७५ 


२ ०० 


९ ३ 
१०६/२ 


४ 


३ २६ 


२ ०० 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ तेभाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 


पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 


ओझरखेड कालवा उपविभाग , क्रमांक २ , पिंपळगाव ( ब ) 
श्री हरी ठिबक उपसा सिंचन संस्था , मौजे लखमापूर , तालुका दिंडोरी , जिल्हा नाशिक 


सभासद यादी 


अ . क्र . 


मागणीधारकाचे नाव 


गावाचे 


गट 


गटाचे 


अर्जदाराचा 


मंजूर मागणी क्षेत्र ( हे . आर ) 


मंजूर 


नाव 


नंबर 


हिस्सा 


खरीप 


रब्बी 


एकूण 


एकूण 
क्षेत्र 


पाणी 
कोटा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


६ 


७ 


८ C 
हे , आर 


९ 
हे . आर 


हे . आर 


. 


हे . आर 


१० 
( घन मीटर ) 


आर 


लखमापूर 


७२ 


४ ०७ 


२ ०० 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


१ श्री . प्रकाश दत्तात्रय देशमुख 

चेअरमन / अध्यक्ष / मुख्य प्रवर्तक . 


२ श्री . संजय दौलतराव पडोळ 


कृष्णगाव 


१३१ 


१ ५६ 


१ ५६ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


९ ३ 


१ ९ ७५ 


१६१ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


३ श्री . मोहन साहेबराव देशमुख लखमापूर 

( कै . साहेबराव रामचंद्र देशमुख मयत ) 


४ श्री . बंडु लक्ष्मण ठाकरे 


लखमापूर 


१०६/२ 


३ २६ 


१ ० ९ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


१२१ 


३ ४२ 


३ ४२ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


५ श्री . खंडेराव देवराम दळवी व इ . लखमापूर 
६ श्री . निवृत्ती कृष्णा 

मोगल व 

लखमापूर 
श्री . शिवनाथ कृष्णा मोगल . 


१०२ 


७ ०८ 


२ ३६ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


७ श्री . अशोक विनायक देशमुख 


लखमापूर 


७३ 


७ ४६ 


७ ४६ 


१ 


00 


१ ०० 


२०० 


३०३५ 


८ श्री . दत्तात्रेय दगू देवकर 


लखमापूर 


१०५ 


२ ३ ९ 


१ १ ९ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


९ श्री . लक्ष्मण दगू देवकर 


लखमापूर 


१०५ 


२ ३ ९ 


१ १ ९ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


१० श्री . दत्तु यशवंत जाधव व इतर 


लखमापूर 


४५१/२ 


१ ८७ 


१ ८७ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


११ श्री . बाळासाहेब त्रंबक देशमुख 


लखमापूर 


९ ३ 


१ ९ ७५ 


२ ७४ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


१२ श्री . मनोहर तुकाराम सोनवणे 


लखमापूर 


१ ९९ / १ 


८ ० ९ 


३ ४८ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


१३ श्री . दत्तात्रय पंढरीनाथ जोशी 


लखमापूर 


४०६/१ 


८ १७ 


२ ०० 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


११ ९ / ३ 


१ ४५ 


० ७५ 


० ७० 


० 


७० 


१ ४० 


२१२५ 


१४ श्री . सुनील भाऊसाहेब देशमुख लखमापूर 

( कै . अशोक भाऊसाहेब देशमुख मयत ) 


११ ९ / ३ 


१ ४५ 


० ७५ 


० ७० 


० 


७० 


१ ४० 


२१२५ 


१५ श्री . सतीश भाऊसाहेब देशमुख लखमापूर 

( कै . अशोक भाऊसाहेब देशमुख मयत ) 


१६ श्री . बाळासाहेब विठ्ठल देशमुख 


लखमापूर 


७१ 


५ २ ९ 


३ २ ९ 


१ 


०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


१७ श्री . सुरेश रामचंद्र देशमुख 


लखमापूर 


९ ३ 


१ ९ ७५ 


१६१ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


१८ श्री . मनसुब संपतराव देशमुख 


लखमापूर 


१८५/२ अ १ ९ ८ 


१ ९ ८ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ तेभाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


सभासद यादी- चालू 


अ . क्र . 


मागणीधारकाचे नाव 


गावाचे 


गट 


गटाचे 


अर्जदाराचा 


मंजूर मागणी क्षेत्र ( हे . आर ) 


मंजूर 


नाव 


नंबर 


एकूण 


हिस्सा 


खरीप 


रब्बी 


एकूण 


पाणी 
कोटा 


१ 


२ 


3 


४ 


५ 


६ 


६ 


९ 


७ 
हे . आर 


८ 
हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१० 
( घन मीटर ) 


४५१/२ 


१ ८७ 


० ५८ 


० ५० 


० ५० 


१ 


00 


१५१८ 


१ ९ श्री . विजय धोंडू पाटील 

लखमापूर 
( सौ . सुशीलाबाई माधवराव निगळ ) 


लखमापूर 


१०६/२ 


३ २६ 


१ ० ९ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


२० श्री . सोमनाथ बाळासाहेब ठाकरे 

( कै . बाळु लक्ष्मण ठाकरे मयत ) 


लखमापूर 


११४/४ 


१ ३६ 


१ ३६ 


१ 


०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


२१ श्री . ऋषिकेश संजय पडोळ 

( कै . रामराव बाबुराव देशमुख ) 


२२ श्री . गोविंद धोंडीराम मोगल 


लखमापूर 


१ ९ 


४ ७४ 


० ९ ४ 


० ९ ० 


० ९ ० 


१ ८० 


२७३२ 


लखमापूर 


१३३ अ 


४ ०१ 


१ ०० 


१ 


०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


२३ श्री . दिलीप पोपटराव सोनवणे 

( कै . पोपट यमाजी सोनवणे मयत ) 


२४ श्री . पंडीत सदाशिव सोनवणे 


लखमापूर 


१४६ 


१५ ३४ 


१ ६१ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


२५ श्री . वसंत उत्तम मोगल 


लखमापूर 


४३८/१ 


१ ९९ 


१ ९९ 


१ 


०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


७३ 


७ ४६ 


७ ४६ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


२६ श्री . रविंद्र विनायक देशमुख लखमापूर 

( कै . विनायक विठ्ठलराव देशमुख मयत ) 


४० ९ / १ / २ 


१ ५ 


१ ५० 


१ ०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


२७ सौ . सीताबाई पोपट मोगल 

लखमापूर 
( श्री . पोपट मुरलीधर मोगल मयत ) 
२८ श्री . काळु माधव सोनवणे 

लखमापूर 
( कै . माधव कोंडाजी सोनवणे मयत ) 


१४६ 


१५ ३४ 


३ ०७ 


१ 


०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


२ ९ श्री . शिवाजी कारभारी सोनवणे 


लखमापूर 


१४६ 


१५ ३४ 


१ ५१ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


३० श्री . प्रदीप देवराम हासे 


लखमापूर 


६१ 


१ ७४ 


१ ७४ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


३१ श्री . गणपत शंकर दळवी 


लखमापूर 


१५६ , १७० १ ८ ९ 


१ ८ ९ 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


३२ श्री . बाळासाहेब शंकर चव्हाण 


लखमापूर 


८६ 


३ ८५ 


१ ७० 


१ 


00 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


33 श्री . शिवाजी आनंदराव देशमुख लखमापूर 


१६० 


३ ९ ८ 


१ ०७ 


१ 


०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


३४ श्री . जगदीश साहेबराव देशमुख लखमापूर 


५८ 


१ १२ 


१ १२ 


१ 


०० 


१ ०० 


२ ०० 


३०३५ 


एकूण .. २०३ ९ ७ 


६ ९ ९ ८ 


३२ ८० 


३२ ८० 


६५ ६० 


९९ ५५८ 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 

कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०२१ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १ ९ - २५ , २०२१ / श्रावण २८ ते भाद्र ३ , शके १ ९ ४३ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. HKW / E.L. & M.L./7321/2020.– The Principal District and Sessions Judge , Ahmednagar is pleased 
to grant the following Officers Leave for the period mentioned against their names . 


Period of Leave 


Sr. 
No. 


Name and Designation of 

Judicial Officers 


Name of the Judicial 
Officer to whom the 
Charge is Kept 

4 


1 


2 


3 


1 


Smt . K. S. Bakre , 
District Judge - 5 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Medical Leave from 22nd October 
2020 to 23rd October 2020 Ex post 
facto . 


Shri . R. M. Kulkarni , 
District Judge - 6 and 
Additional Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


2 


Shri . A. A. Laulkar , 
Ad hoc District Judge - 2 
and Assistant Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


Earned Leave from 20th November 
2020 to 21st November 2020 ex post 
facto suffixing holiday on 22nd 
November 2020 with permission to 
leave Head Quarters from 20th 
November 2020 till 22nd November 
2020 . 


Smt . B. S. Gare , 
Ad hoc District Judge - 1 
and Assistant Sessions 
Judge , Ahmednagar . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

Note : The Judicial Officers who are permitted to leave Head Quarter are directed to follow the 
Government Rules . 

SHRIKANT L. ANEKAR 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar . 
Ahmednagar , 1st December 2020 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


